रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-४ च्या 
कर्मचाऱ्यांचे तसेच कायदेशीर सल्लागार यांना मानधन 
अदा करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. सपववि-४००२२/५/२०२३-०॥7५९५एरा९ए1,॥'एराः-€॥॥॥) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० जुले, 2023 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सपववि-४००२२/५/२०२३- 
DESKSERICULTURE-CMTD, दि.२३.०६.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त “वाचा” येथील अ.क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, 
(४0003) यांना रू.९.२७ लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या प्रस्तावना व शासन निर्णयामध्ये 


“मागणी क्र.व्ही-२, (०१) (१३) रेशीम संचालनालय, अनिवार्य (२४२५ 9389) १०-कंत्राटी सेवा” 

या बाबीखाली रू.८.०५ लक्ष” 
या ऐवजी 

“मागणी क्र.व्ही-२, (०१) (१३) रेशीम संचालनालय, अनिवार्य (२४२५ १३४१) १०-कंत्राटी सेवा” 
या बाबीखाली रू.८.०४ लक्ष” असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१०१३३१३७१२०२ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ALKA V JAGTA\ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPAR 


2.5.4.20=448f5 10bcade7abd929408343ee74834ba4d3c8add456b66 
852582b6097ed093, postalCode=400032, harasht 
INumber=32CC1545A1B50545BD5 194D8C8A8B31532D9A97E1 


216092600CDFEOBSE29CEA1 ALKA V JAGTAS 
Date: 2023.07.10 13:36:14 +05'30' 


(अलका जगताप), 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत:- 
१. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, आयुक्‍त 
कार्यालय, परिसर, नागपूर ४४० ००१. 
३. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
४. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सपववि-४००२२/५/२०२३-०₹8<58न0(॥10॥१६-0७५0 


५. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सर्व प्रादेशिक रेशीम कार्यालये. 

७. सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 

८. निवडनस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


